संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम 
सुधारणा व गुणदान पध्दती सुधारणेस 
मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०५२२/प्र.क्र.५२/एस.डी.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ:- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:-एसपीई-१०१२/(१०८/१२)/साशि-१, 
दि. ३१ ऑक्टोबर, २०१३. 
२) महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यांचे क्र.मरापप/मुल्य/२०२२/७०४, दि.२१.०३.२०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


केंद्र/राज्य शासनाची शासकीय/निमशासकीय कार्यालये तसेच खाजगी आस्थापनेवरील 
लिपिक-टंकेलेखक पदावरील नियुक्‍ती करीता शासनमान्य टंकलेखन संस्थांमधून प्रशिक्षण घेतलेल्या 
विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्यामार्फत परीक्षा घेऊन मराठी/इंग्रजी/हिंदी 
माध्यमाचे टंकलेखन प्रमाणपत्र देण्यात येते. शासकीय/निमशासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना टंकलेखन 
अर्हता प्राप्त करणे सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रचलित धोरणानुसार बंधनकारक आहे. काही 
वर्षापासून कार्यालयीन कामात टंकलेखन यंत्राऐवजी संगणकाचा वापर करण्यात येत आहे. 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे संगणक टंकळेखन (Computer Typing) 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 


१) बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी/इंग्रजी/हिंदी ३० श.प्र.मि.(६महिने) 
२) बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी/इंग्रजी/हिंदी vo श.प्र.मि.(६महिने) 
३) स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर SAKIC अन्ड स्टुडंटस (३ महिने) 


तसेच उपरोक्त अभ्यासक्रमाचे स्वरुप व्याप्ती व परीक्षेचे गुणांकन परिशिष्ट-१ प्रमाणे निश्चित 
करण्यात आले होते. संस्थाचालकांच्या मागणीनुसार तसेच सदर अभ्यासक्रमात काळानुरुप बदल 
करणे आवश्‍यक असल्याने प्रस्तुत अभ्यासक्रम व गुणदान पध्दतीमध्ये बदल करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 
सबब, याअनुषंगाने प्रस्तुत अभ्यासक्रम व गुणदान पध्दतीमध्ये बदळ करण्यावी बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०५२२/प्र.क्र.५२/एस.डी.२ 


२. शासन निर्णय दि.३१ ऑक्टोबर, २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या बेसिक 
कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी/इंग्रजी/हिंदी ३० व ४० श.प्र.मि. व स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर 
टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्‍टर्स अन्ड स्टुडंटस या अभ्यासक्रमामध्ये व त्यासंदर्भातील परीक्षेच्या गुणदान 
योजनेमध्ये बदल करण्यात येत आहे. सुधारीत अभ्यासक्रम व गुणदान पध्दती सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ठ “अ” प्रमाणे राहील. सदर सुधारित अभ्यासक्रम व गुणदान पध्दती सन २०२४ मध्ये होणाऱ्या 
परिक्षांपासून लागू राहील. 


३. सदरचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक १४/से ५/३९, दि.०१.०९.२०२२ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२५१६०४४८१५२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI : 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे खाजगी सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मुख्यंमत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.मंत्रीशालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


५. मा.मुख्यसचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
मा.प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.प्रधान सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. शिक्षण संचालक (प्राथकि ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३. आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 

१५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 

१६. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१७. सर्व शिक्षणाधीकारी माध्यमिक/प्राथमिक, जिल्हा परिषद. 

१८. सर्व शिक्षण निरीक्षक बृहन्मुंबई, मुंबई. 

१९. सह सचिव/उपसचिव (विद्यार्थी विकास/अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती, (एसडी-२). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०५२२/प्र.क्र.५२/एस.डी.२ 


परिशिष्ट 


1. Basic Course in Computer Typing Marathi/ English/ Hindi 30 w.p.m. 


(GCC-TBC) 


_* Content of Syllabus:- 


Section- A 
1.0 Computer Theory Syllabus:s Duration Marks पा” ता गक 
Passing 
1 2 3 1 4 
1.1 Operating Systems - Windows, 
Linux, Unix, Mac OS - Basic 
र : 12D 
Operating Skills वीर 
25 Objective 
त त्त (1 Mark for 
Ze - Wor 
Fah 10 Marks 
35 Days Question) 
1.2.2 MS-Excel 35 Days 
1.2.3 MS-PowerPoint 11 Days 
1.3 Internet, Web Browsing & Email 6 Days 
Total (1.1+1.2+1.3) 99 Days 25 Marks 10 Marks 
Section B 
Minimum Marks 
2.0 Computer Practical Syllabus: Duration Marks Passing 
2.1 Letter Type Setting & Practice 
Using MS-Word 15 Days 15 Marks 
2.2 Statement / Mark Sheet Setting 
And Practice using MS-Excel 15 Marks 14 Marks 
15 Days 
2.3 E-Mail Etiquettes 05 Marks 
Total (2.1+2.2+2.3) 30 Days 35 Marks 14 Marks 


पृष्ठ ६ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०५२२/प्र.क्र.५२/एस.डी.२ 


Section C 
T Tvpi Minimum Marks 
3.0 GCC-TBC Computer Typing Duration Marks Passing 
Syllabus 
3.1 Keyboard Awareness Like Typewriter 
3.1.1 Practice Of Typing Words Drill for 
30 W.P.M. 
= : : 15 Days 40 Marks 16 Marks 
3.1.2 Sentence Writing /Typing Practice for 
30 W.P.M. 
3.1.3 Speed Passage Typing Practice for 
30 W.P.M. 
Total (3.1.1+3.1.2+3.1.3) 15 Days 40 Marks 16 Marks 
TOTAL (A +B+C) 144 Days 100 Marks 40 Marks 


2. Basic Course in Computer Typing Marathi/English/Hindi 40 w.p.m. 


(GCC-TBC) 


* Content of Syllabus:- 


Section A 
Mini Mark 
1.0 Computer Theory Syllabus:s Duration Marks नगा eR 
1 2 3 | a 
1.1 Operating Systems 
Windows, Linux, Unix, Mac OS - Basic 
Operating Skills & Information of 12 Days 
Internal Structure of CPU & Internet 
1.2 MS-Office 
25 Objective 
1.2.2 MS-Excel 25 Days (1 Mark for 10 Marks 
Each 

1.2.3 MS-PowerPoint Question) 

16 Days 
1.2.4 Basic Multimedia Application 

10 Days 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०५२२/प्र.क्र.५२/एस.डी.२ 


1.3 Internet, Web Browsing & Email 


Client Software 11 Days 
Total (1.1+1.2+1.3) 99 Days 25 Marks 10 Marks 
Section B 
Minimum Marks 
2.0 Computer Practical Syllabus: Duration Marks Passing 
2.1 Letter - Business Letter 
/Curriculum Vitae - Personal Letter , 
Type Setting & Practice using MS- 15 Days 15 Marks 
Word 
2.2 Statement / Salary Sheet Etc. Type 15 Mark peeks 
Setting and Practice using MS-Excel pine 
2.3 E-Mail Etiquettes, Email Client 15 Days 
Software 05 Marks 
Total (2.1+2.242.3) 30 Days 35 Marks 14 Marks 
Section C 
3.0 GCC-TBC Computer Typing 9 ता गा 
Duration Marks Passing 
Syllabus 
3.1 Keyboard Awareness Like 
Typewriter 
3.1.1 Practice Of Typing Words Drill 
for 40 W.P.M. 
3.1.2 Sentence Writing /Typing 15 Days 40 Marks 16 Marks 
Practice for 40 W.P.M. 
3.1.3 Speed Passage Typing Practice 
for 40 W.P.M. 
Total (3.1.1+3.1.2+3.1.3) 15 Days 40 Marks 16 Marks 
TOTAL (A+B+C) 144 Days 100 Marks 40 Marks 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०५२२/प्र.क्र.५२/एस.डी.२ 


3. SPECIAL SKILL DEVELOPMENT COMPUTER TYPING COURSE 
FOR English (GCC-SSD-CTC) :- 


* Content of Syllabus: 


Section A 
Minimum 
COMPUTER THEORY Duration Marks Marks 
SYLLABUS Passing 
1.1 Basics Of Computer 
15 Days 25 
Objective 
1.2 MS-Office : Questions 
1. (1 Mark for 10 Marks 
os -Word, Each 
1.2.2 MS- Excel, 40 Days Guesion) 
1.2.3. MS-Power Point 25 Marks 
1.2.4 Internet & Cyber Security 
Total (1.1+1.2) 55 Days 25 Marks 10 Marks 
Section B 
COMPUTER PRACTICAL Marks Minimum 
SYLLABUS: Duration Marks 
Passing 
2.1 Mobile Computing : Android, iOS, 
Windows Phone पोत 5 Marks 
2.2 Letter — Tender Notice Type 
Setting and Practice using MS-Word 15 Days 15 Marks 14 Marks 
2.3 Balance Sheet Type Setting and 
Practice using MS-Excel 15 Days 
15Marks 
Total 45 Days 35 Marks 14 Marks 
Section C 
GCC-TBC COMPUTER TYPING Minimum 
SYLLABUS Duration Marks Marks 
Passing 
Speed Passage Typing Practice for 
Pichon Fronetency 44 Days 40 Marks 16 Marks 
Total (A +B+C) 144 Days 100 Marks 40 Marks 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


